सावकारी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 
कायद्यातील त्रुटींचा अभ्यास करुन अहवाल 
शासनास सादर करणेसाठी गठीत करण्यात 
आलेल्या समितीस मुदतवाढ मिळणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अल्पसू-१२१९/प्र.क्र. 03 (शिकाना)/७-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा:- शासन निर्णय, समक्रमांक दि. १९/११/२०२० 


प्रस्तावना:- 
सावकारी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कायद्यातील त्रुटींचा अभ्यास करुन त्यानुसार 


शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये श्रीमती विद्या चव्हाण, वि.स.स. यांचे 
अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीस तीन महिन्यामध्ये शासनास अहवाल 
सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुषंगाने समितीने पुणे, नागपूर व अमरावती येथे सावकारी 
कायद्यातील दुरुस्तीच्या अनुषंगाने संबंधित विभागातील पदाधिकारी, शासनाचे सहकार, महसूल व पोलीस 
खात्यातील अधिकाऱ्यांसमवेत बैठका घेतल्या आहेत. तथापी कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात मार्च, 
२०२१ पासून सर्वत्र लॉकडॉऊन सुरु झाल्याने समितीचे कामकाज होऊ WHS नाही. त्यामुळे सदर समितीस 
मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

सावकारी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कायद्यातील त्रुटींचा अभ्यास करुन त्यानुसार 
शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीस या शासन निर्णयाद्वारे शासनास 


अहवाल सादर करणेसाठी माहे डिसेंबर, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००५१७१०३२०४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shinde Rahul 


Chandrashekhar 


(राहुल शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. श्रीमती विद्या चव्हाण ,माजी विधान परिषद सदस्या 


शासन निर्णय क्रमांकः अल्पसू-१२१९/प्र.क्र. ०३ (शिकाना)/७-स 


मा. श्री. ख्वाजा बेग ,माजी विधान परिषद सदस्य 

ी मा. श्री. अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य 
४. मा. श्री. रामहरी रुपनवर ,माजी विधान परिषद सदस्य 
ष्‌. मा. श्रीमती डॉ. आशाताई मिरगे 
६. मा. श्री. धनश्याम दादाजी दरणे 

ी मा. श्री. अँड. गजानन बोचे 
८. मा. श्री. शंतनु अशोकराव पाटील 

व सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
qo, सावकारांचे महानिबंधक तथा अपर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे. 
११. सर्वविभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 
१२. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
१३. श्री. रमेश चव्हाण, सहसचिव महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. श्री. किशोर भालेराव, उपसचिव (विधी), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. उपनिबंधक (सावकारी), सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे. 


प्रत:- माहितीस्तव, 
१. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. निवडनस्ती (७-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


